महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
मुख्य इमारत, दालन क्र.३०२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 


दूरध्वनी क्र .०२२ २२७९४१२७6 Email ID : mahadev.munde@gov.in 
क्रमांक : प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.9८/गृनिधो-२ दिनांक : १५ , जुलै २०२१ 
ज्ञापन :- 


विषय : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत CSMC मान्यताप्राप्त BLO प्रकल्पांना राज्य 
शासनाचा अनुज्ञेय निधी महाराष्ट्र निवारा निधीतून वितरित करण्याबाबत .. 
संदर्भ :- १ आपले पत्र क्र. एमएच/मुअ-२/काअ-प्रआयो/प्रा/१९५/२०२१, 
दि.२२.०६.२०२१ 
२) गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय क्र. प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो 2, 
दिनांक ४.३.२०२१ 


उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई यांच्याकडील संदर्भिय क्र.१ येथील पत्रान्वये प्रधानमंत्री 
आवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने (CSMC) मंजूर केलेल्या BLC प्रकल्पांना 
राज्य शासनाचा अनुज्ञेय निधी महाराष्ट्र निवारा निधीतून वितरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 
२. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात एकूण ९ स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना एकूण रु.३६.१० कोटी (अक्षरी रु.छत्तीस कोटी दहा लाख फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र 
निवारा निधीतून वितरीत करण्यास यान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी वितरीत करताना नियमानुसार योग्य ती खातरजमा करण्यात यावी तसेच 
सदर प्रकल्पांची MIS वर आवश्‍यक नोंद घेण्यात आली असल्याचे व Geo 19५७॥७करण्यात आले 
असल्याचेही खातरजमा करण्यात यावी. 
४. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या 
प्रकल्पांना राज्य शासनाचा अनुज्ञेय निधी महाराष्ट्र निवारा निधीतून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
वितरीत केल्यानंतर त्याचे विनियोजन स्थानिक स्तरावर व्यवस्थित होते की नाही, याचे ही संनियंत्रण 
करण्यात यावे व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.७८/गृूनिधो-२ 


हे ज्ञापन संदर्भिय क्र.२ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर WA ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१२२३५३३१०९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Narayan 


1 Khet! 
Ravi nd ra DN: CN = Ravindra Narayan Khetle, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Narayan Khetle massassirs.ou 


Date: 2021.07.15 12:27:53 +05'30' 
सोबत : विवरणपत्र (रविंद्र खेतले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण,गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
२) संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाना ई-मेल द्वारे 
३) निवड नस्ती (गृनिधो-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


म्हाडा प्राधिकरणाकडून BLC अंतर्गत निधी वितरणाबाबत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचा तपशिल 


स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेचे नाव 


ia 
आसानगरपारचद __] 
Te 
ण | 


a | सरह फकत कवण तळू 


अहमदनगर RETA TRIAS GING १०९.०० शिक १०९ .०० 
ज्र 


Pas 


Digitally signed by Ravindra Narayan Khetle 


Ravind fa Narayan DN: CN = Ravindra Narayan Khetle, C = IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
Kh | MAHARASHTRA, OU = Housing Department 
etle Date: 2021.07.15 12:28:08 +05'30 


(रविंद्र Was ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


